महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार निवड समितीची 
पुनर्रचनेत सुधारणा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन शुध्दिपत्र क्र. मभूपु २०२२ /प्र. क्र. ३७९/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ७ डिसेंबर, २०२३ 


संदर्भ: १) शासन निर्णय, समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रीडा विभाग 
क्र. मभुपु १०९५/१३८७७/प्र.क्र.१०१/कार्या.१, दिनांक १९ ऑगस्ट, १९९५ 
२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. मभूपु २०२२/ 
प्र.क्र.3७९/सां.का.४, दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०२२ 
३) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र.मभूपु २०२२/ 
प्र.क्र.३७९/सां.का.४, दिनांक १८ ऑक्टोबर, २०२३ 
प्रस्तावना :- 
उपर्निरदिष्ट क्र. १ अन्वये महाराष्ट्र राज्यामध्ये एखाद्या क्षेत्रात उच्चतम 
कामगिरी करणा-या व्यक्तीचा सन्मान करण्यासाठी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 
देण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली होती. सदर समितीमध्ये सुधारणा 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन शुध्दिपत्रक :- 


या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार निवड समितीत 
खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ) शासकीय सदस्य 


१.मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष 
२.मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष 
३.मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य सदस्य 
४.सचिव, सांस्कृतिक कार्य सदस्य 


५.संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय सदस्य सचिव 


या ऐवजी, 
अ) शासकीय सदस्य 
१.मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष 
२.मा. उपमुख्यमंत्री (गृह), महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष 


३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष 


शासन शुध्दिपत्र क्रमांकः AYY २०२२ /प्र. क्र. ३७९/सां.का.४ 


४.मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य सदस्य 
५.सचिव, सांस्कृतिक कार्य सदस्य 
६.संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय सदस्य सचिव 
असे वाचावे, 


०२. या झासन निर्णयास उपर्निदिष्ट क्र. २ मधील सर्व अटी व शर्ती लागू राहतील. 


०३. सदर शासन गुध्दिपत्ने महाराष्ट्र शासनाच्या 
www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून 
त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३१२०७१८०१४९६०२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित केलेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by BALASAHEB ISHWAR SAWAN 


rT 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=79fcecc7 6dd8693a7 bfcec682ee63eee2edaf06ba586ac7 171 
5d8e6ba4d62fbe, postal 


ISHWAR SAWANT जान णा या 
(बाळासाहेब ई. सावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
६. सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय 
सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
७. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय 
सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
८. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 
९. मा. निवड समिती अशासकीय सदस्य ( संचालक, सांस्कृतिक कार्य 
संचालनालय यांच्या मार्फत) 
१०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१२. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दिपत्र क्रमांकः मभूपु २०२२ /प्र. क्र. ३७९/सां.का.४ 


१४ 


. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


१५. 
१६. 
१७. 
१८. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

कार्यासन अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


